“महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास 
कार्यक्रम (MSI-CDP)” या योजनेअंतर्गत 
औद्योगिक समूह प्रकल्पांकरीता क्षमतावृद्धी 
कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी दुस-या 
टप्प्यातील अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२२/ प्र.क्र.५४/ उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ३०/०३/२०२२ 


संदर्भः- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१३/ प्र.क्र.२०७/ उद्योग-७, 
दिनांक २५/०२/२०१४. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.११९/ उद्योग-७, 
दिनांक २८/१०/२०२०. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१८/ प्र.क्र.११९/ उद्योग-७, 
दिनांक १३/०२/२०१९. 
४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१९/ प्र.क्र.१९०/ उद्योग-७, 
दिनांक १३/०९/२०१९. 
५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.१८९/ उद्योग-७, 
दिनांक ०४/१२/२०२०. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.११९/ उद्योग-७, 
दिनांक २६/०३/२०२१. 
७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०१७/ प्र.क्र.२४३/ उद्योग-७, 
दिनांक २४/१०/२०१७. 
८) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०१९/ प्र.क्र.१९०/ उद्योग-७, 
दिनांक ०७/११/२०१९. 
९) उद्योग सह संचालक (SIAM), उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/ औसशा/ 
एमएसआयसीडीपी/अनुदान वितरण/ २०२१/ ओ-४७६, दिनांक २२/०३/२०२२. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांचा समूह विकास होऊन त्याद्वारे 
सूक्ष्मव लघु घटकांच्या सर्वागिण विकासास चालना मिळणेसाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास 
कार्यक्रम (MSICDP)” ही योजना दिनांक २५/०२/२०१४ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात 
आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगिण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी 
कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायिक सुविधा उभारणीसाठी राज्य शासनाचे अनुदान देण्यात 
येते. या योजनेंतर्गत औद्योगिक समूहाच्या उत्पादन प्रक्रियेमधील त्रुटी, कमतरता यांचे योग्य निदान करुन 
अद्ययावत तंत्रज्ञान, बाजारपेठ विस्तारीकरण, विविध gered औद्योगिक समूहांना भेटी, अद्ययावत 
प्रशिक्षण कार्यक्रम व अभ्यास दौरे इत्यादीचा समावेश असलेला निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल (DSR) 
तयार करण्यात येतो. सदर निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर प्राप्त 
झाल्यानंतर राज्यस्तरीय औद्योगिक समूह संनियंत्रण समितीमार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल 
प्रस्तावांस मंजूरी देणे व त्या अंतर्गत क्षमतावृध्दी कार्यक्रमास अनुदान निश्चिती करणे इत्यादी बाबी केल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२२/ प्र.क्र.५४/ उद्योग-७, 


जातात. क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठीचे अनुदान दोन टप्प्यात वितरीत करण्यात येते. शासनाकडून वितरीत 
करावयाचे प्रथम टप्प्यातील ६०% अनुदान हे भागधारकांचे आवश्‍यक असणारे १०% सहभाग जमा 
झाल्याची खात्री पटल्यानंतर वितरीत करण्यात येते. उर्वरीत ४०% अनुदान हे प्रथम टप्प्याचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर वितरीत केले जाते. त्यानुसार उद्योग संचालनालयाकडून दिनांक 
२२/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित १० औद्योगिक समूह प्रकल्पाच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमाकरीता 
आवश्यक राज्य शासनाच्या हिऱऱ्यातील दुस-या टप्प्यातील रुपये २५.९४ लक्ष इतके अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSI-CDP)” या 
योजनेंतर्गत मंजूरीप्राप्त १० औद्योगिक समूह प्रकल्पांकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाचे 
दुस-या टप्प्यातील अनुदान रुपये २५.९४ लक्ष वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्योग संचालनालयाने 
संदर्भ क्र. ९ येथील दिनांक २२/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, प्रस्तुत 
योजनेतील तरतूदीनुसार, पुढीलप्रमाणे नमूद तक्त्यातील १० औद्योगिक समूह प्रकल्पांकरीता क्षमतावृध्दी 
कार्यक्रमासाठी शासनाचे दुस-या टप्प्यातील रुपये २५.९४ लक्ष (अक्षरी रुपये पंच्चेविस लक्ष चौ-याण्णव 
हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये लक्ष) 
अ. द्योगिक समूहाचे नाव व ठिकाण प्रकल्प मंजूरी तपशिल शासनाकडून वितरीत 
क्र एकूण | राज्य शासन | SPV करावयाचे दुस-या 
अनुदान । सहभाग | टप्प्यातील अनुदान 
१ २ 3 8 a द 
१ | पॅकेजिंग अँड प्रिंटींग क्लस्टर, सोलापूर ६.९५ ६.२५ ०.७० २.५० 
२ | गारमेंट क्लस्टर, साक्री जि.धुळे ६.६५ ५.९८ ०.६७ २.३९ 
३ | ग्लोज क्लस्टर, जि.सांगली ४.६५ ४.१८ ०.४७ १.६७ 
४ । राईस मिल क्लस्टर, इगतपुरी जि.नाशिक ५.६० ५.०४ ०.५६ २.०२ 
५ | रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, अंजनगाव ७.७० ६.९३ ०.७७ २.७७ 
जि.अमरावती 
६ | मिल्क अंड मिल्क प्रोडक्टस्‌, अचलपूर ८.६५ ७.७८ ०.८७ ३.११ 
जि.अमरावती 
रेझीन अंड फ्रुट क्लस्टर, सटाणा जि.नाशिक | ८.६० ७.७४ ०.८६ ३.१० 
संत गोरोबा काका कुंभार क्लस्टर, ८.१० ७.२९ ०.८१ २.९२ 
जि.उस्मानाबाद 
९ | फर्निचर क्लस्टर, नवापूर जि.नंदुरबार ७.१५ ६.४४ ०.७१ २.५८ 
go | कॉटन प्रोसेसिंग क्लस्टर, सेळू जि.परभणी ८.०० ७.२० ०.८० २.८८ 
एकूण २५.९४ 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये २५,९४,०००/- (अक्षरी रुपये 
पंच्चेविस लक्ष चौ-याण्णव हजार फक्त) ही रक्‍कम झासकीय कोषागारातून काढून उपरोक्‍त नमूद 
carats १० औद्योगिक समूह प्रकल्पांच्या क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठी देण्याची व्यवस्था करावी. 
उपरोक्त नमूद रुपये २५,९४,०००/- (अक्षरी रुपये पंच्चेविस लक्ष चौ-याण्णव हजार फक्त) ही रक्‍कम 
आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२२/ प्र.क्र.५४/ उद्योग-७, 


३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदीनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, “महाराष्ट्र राज्य 
औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम” या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक २५/०२/२०१४ रोजी निगर्मित केला 
असून यामध्ये योजनेचा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा, अनुदान वितरण, विविध मंजूरीस्तव समिती 
यांची माहिती दिलेली आहे. तसेच सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यापूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाकडे उपलब्ध करुन दिलेले आहे व यापूर्वी सदर प्रस्तावांतर्गत 
लेखापरिक्षकांकडून कोणतेही मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत, असे उद्योग संचालनालयाने 
कळविले आहे. त्यामुळे या अटींची पूर्तता होत आहे. तर सदर योजना वैयक्तिक लाभार्थ्यांची नाही, 
बांधकाम विषयक प्रस्ताव नाही, त्यामुळे या व इतर अटी लागू होत नाहीत. 


४. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर समूह प्रकल्पांच्या प्रगतीवर व 
दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 

५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग व लघू उद्योग, ०० १०२ 
लघूउद्योग-राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (२४) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(MSICDP) (२८५१ ६३७८), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


६. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाचे area निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१, दिनांक १४/१०/२०२१, दिनांक ०३/०२/२०२२, दिनांक १७/०३/२०२२ व त्यासोबतच्या 
परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदीनुसार, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८७/१४६१, दिनांक 
२५/०३/२०२२ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३४/२०२२/व्यय-१६, दिनांक 
३०/०३/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२२०३३०१८३५१५४८१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJEEV VITTHAL Sete ee ततनीका 
RAJMANE a 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (मूळ शाईच्या पाच प्रती) 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) 

) 


५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
६) उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालय, पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती. (उद्योग 
संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्लस्टर-२०२२/ प्र.क्र.५४/ उद्योग-७, 


७) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर/ धुळे/ APTA नाशिक/ अमरावती/ उस्मानाबाद/ 
नंदुरबार/परभणी. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
८) संबंधित उद्योग समूह. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
९) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन उद्योग-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


